अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास 
पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयांतर्गत 
कार्यरत विविध प्रशिक्षण केंद्रातील विधी 
निदेशकाची कंत्राटी पद्धतीने मंजूर पदे पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र, धुळे यांच्या आस्थापनेवर 
स्थानांतरणाने उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०६२२/प्र.क्र.५०/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 


१) अपर पोळीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म. राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.प्रशि/ 
वि.नि./पो.प्र. केंद्र/नियुक्‍्त्या/८४३/२०१७/१७७३, दि.२५/०५/२०२२. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५. 

3) महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक: अपीओ-३१०६/प्र.क्र.२२७/पोल-३, 
दि.२१/०८/२००६. 

8) महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक: ओपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोळ-३, 
दि.१५/०६/२०११. 


प्रस्तावना :- 


राज्य पोलीस दलातील नव नियुक्‍त पोळीस प्रशिक्षणार्थीना कायदेविषयक शिक्षण 
देण्यासाठी विविध प्रशिक्षण केंद्रासाठी संदर्भाधीन क्र.३ व क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये कंत्राटी 
पद्धतीने विधी निदेशकाची पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तथापि, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, धुळे 
करिता कंत्राटी पद्धतीने विधी निदेशकाची पदे मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. सबब, पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र, धुळे करिता विधी निदेहाकाची एकूण ६ पदे वर्ग/स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्याची 
विनंती अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म. राज्य, मुंबई कार्यालयाने संदर्भाधीन 
क्र. १ च्या पत्रान्वये शासनास केली आहे. 


२. सबब, अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म. राज्य, मुंबई कार्यालयाअंतर्गत 
कार्यरत विविध प्रशिक्षण केंद्रातील विधी निदेशकाची कंत्राटी पद्धतीने मंजूर केलेली पदे पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र, धुळे यांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरणाने उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०६२२/प्र.क्र.५०/पोल-३ 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म. राज्य, मुंबई कार्यालयाअंतर्गत 
कार्यरत पुढील प्रशिक्षण केंद्रातील त्यांच्या नावासमोर नमूद विधी निदेशकाची कंत्राटी पद्धतीने मंजूर 
केलेली पदे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, धुळे यांच्या आस्थापनेवर स्थानांतरणाने उपलब्ध करुन देण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | प्रशिक्षण केंद्राचे नाव मंजूर पदे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, धुळे 
येथे  वर्ग/स्थानांतरणाने 
उपलब्ध करुन देण्यात येत 
असलेली पदे 
।१__ | सोलापूर १० १ 
२ नागपूर ११ १ 
३ जालना १२ (१ | 
to} मरोळ १० २ 
4 लातूर १० १ 
एकूण ५३ त 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, धुळे - ६ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, 
दि.०२.०६.२०१५ व्दारे विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११२१३०८४३९१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KA | LAS A RJ U N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 1labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03e 
b46cd241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GAI KWA D serialNumber=47D 16071 7AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE938 
93BE65A27853145A4CO4D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2024.01.12 13:07:39 +05'30' 
(केलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ-०६२२/प्र.क्र.५०/पोल-३ 


५) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, म. राज्य, मुंबई. 
) 
) 


८) प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, धुळे/सोलापूर/नागपूर/जालना/मरोळ/लातूर. 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, धुळे. 
१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, धुळे. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
१२) सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 


93) वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१४ निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


